जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रतिवेदन/ 
पुनर्विलोकनाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/(प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २७ एप्रिल, २०१८ 


वाचा : 


१ सा.प्र.विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सीएफआर-१२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा, दिनांक १ नोव्हेंबर,२०११. 
२ जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१३/(प्र.३७/१३)/गो.का. दिनांक २२ जुले, २०१३ 
३) सा.प्र.विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा, दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१८ 


परिपत्रक : 


गोपनीय अहवाल हा शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक बाबी संदर्भातील अत्यंत महत्वाचा 
दस्तऐवज आहे. त्यामुळे गोपनीय अहवाल विहित कालावधीत लिहिणे व जतन करणेबाबत शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग क्र.सीएफआर-१२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा, दिनांक १ नोव्हेंबर,२०११ अन्वये महत्वाच्या सूचना 
निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने उचित अशा मार्गदर्शक सूचना या विभागाच्या उपरोक्‍त दिनांक 
२२ जुले,२०१३ च्या शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाने, शासन निर्णय, क्रमांक: सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा, दिनांक ७ फेब्रुवारी, 
२०१८ अन्वये सर्व राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालात एकसमानता असावी, 
यासाठी सध्या प्रचलित असलेला कार्यमूल्यमापन अहवालाचा नमुना सुधारित केला असून, सन २०१७-१८ या 
वर्षापासून लागू केला आहे. त्याचप्रमाणे जलसंपदा विभागातील पदांच्या आढाव्याच्या वेळी क्षेत्रिय स्तरावरील काही 
अधिकाऱ्यांच्या पदनामात / कार्यालयांच्या नांवात बदल केला आहे. त्यामुळे दिनांक २२ जुले, २०१३ च्या 
परिपत्रकान्वये प्रसृत यादीतील प्रधान सचिव (ज.सं.प्रव विकास) आणि सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि) हे ज्या 
अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करतील san अधिकाऱ्यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालांच्या 
प्रतिवेदन व पुनर्विलोकनाबाबत सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. यास्तव संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
परिपत्रक अधिक्रमित करुन याद्वारे सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचे वार्षिक कार्यमूल्यमापन अहवाल विहित कालावधीत प्रतिवेदित/ पुनर्विलळोकित 
करुन घेण्याच्या अनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट “अ” नुसार मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत, त्यांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/( प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 


४. प्रधान सचिव (ज.सं.प्र.व विकास), सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि आणि सचिव (प्रकल्प समन्वय) हे ज्या 
अधिकाऱ्यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालांचे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करतील sen अधिकाऱ्यांची यादी 
परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 


५. यामार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन, सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासून संबंधितांच्या 
कार्यमूल्यमापन अहवालासंदर्भात प्रतिवेदन/पुनर्विलोकनाची कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४२७१६०४२१५५२७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


postalCode=400032, st=Mahi 
67058795ac5a961¢2b41207cb6d24b79e177 16af754 


cf (4041454161 
serialNumber=217003e42c820ec29c89162937f98929453cc6295b 
वे| a n | a r 34f71ea285041053a66aa7, Prashant Jagdish Sajanikai 


De 2018.04.27 16:07:37 +05'30' 


(प्र.ज. साजणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सर्व कार्यकारी संचाळक/महासंचाळक, जलसंपदा विभाग. 

सर्व सहसचिव/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 

सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव / अधीक्षक अभियंता तथा उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

५. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

६. सर्व अवर सचिव/ कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 

७. गोपनीय कार्यासन संग्रहार्थ 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/( प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : गोपअ-२०१८/प्र.२३ /२०१८/गो.का., दि. २७ एप्रिल, २०१८ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट-अ 


सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा, दिनांक ७ फेब्रुवारी,२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवालाचा 
सुधारित नमुना निश्चित केला आहे. सदर अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” (MahaPAR) 
या संगणक प्रणालीद्वारेच नोंदविण्यात यावेत. 
तसेच अधिकाऱ्यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालामध्ये गुणांकन नमूद करतांना, शोरे वा प्रतिकूल शोरे 
नोंदवितांना, त्या पुष्ठयर्थ ठोस कारणे वा अन्य माहितीसंदर्भात आवश्‍यक त्या नोंदी असलेले कच्चे टिपण 
(Ephemeral Roll), यथास्थिती प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांनी स्वत:जवळ ठेवावे. 
सिंचनाचे काम करणाऱ्या अभियंत्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रतिवेदित/ पुनर्विलोकित करतांना- 

> सिंचनाचा वापर, 

> पाणीपट्टी आकारणीचे उद्दिष्ट व वसुली, 

> त्या वर्षातील पाणी वापर संस्थांची निर्मिती/पाणी वापर संस्थांना हस्तांतरण केलेले सिंचन क्षेत्र, 

> प्रत्येकवर्षी देण्यात आलेले सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट व साध्य इ. निकष विचारात घेऊन 

मूल्यमापन करण्यात यावे. 

कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रतिवेदित/पुनर्विळोकित करतांना खालील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात. 


१ 


AD 


Cc ww 


Cc 


4 
& 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(9) 


प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा 

खर्चाची आर्थिक व भौतिक उद्दिष्टपूर्ती 

रिक्‍त पदे भरण्याची कार्यवाही 

विधीमंडळातील प्रलंबित आश्वासनांचा निपटारा 

न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा 

लोकलेखा समितीच्या/महालेखापालांच्या परिच्छेदांचा निपटारा 

विभागामार्फत जनसामान्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा 
वापर. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/( प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : गोपअ-२०१८/प्र.२३/२०१८/गोका, दि. २७ एप्रिल, २०१८सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट- ब 


जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालासंदर्भात प्रतिवेदन/ पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांची यादी. 


अ.क्र पदनाम प्रतिवेदन अधिकारी पुनर्विलोकन अधिकारी 

fa कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव | मुख्य सचिव 
विकास महामंडळ, नागपूर विकास) 

२ । कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव | मुख्य सचिव 
खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे | विकास) 

3 । कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे । प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव | मुख्य सचिव 
विकास महामंडळ, जळगांव विकास) 

४ | कार्यकारी संचालक, कोकण प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव | मुख्य सचिव 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे विकास) 

५  । कार्यकारी संचालक, गोदावरी प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव | मुख्य सचिव 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास विकास) 
महामंडळ, औरंगाबाद 

६ | महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व मुख्य सचिव 
जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, लाक्षेवि) 
नाशिक 

७ । मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सहसचिव, । प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव | मुख्य सचिव 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई विकास) 

८ | मुख्य अभियंता (जस व सहसचिव, प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव =| मुख्य सचिव 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई विकास) 

९ | मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व मुख्य सचिव 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई लाक्षेवि) 

a मुख्य अभियंता (यांत्रिको), नाशिक प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव =| मुख्य सचिव 

विकास) 
११ | मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) जलविद्युत | सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व मुख्य सचिव 


प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 


लाक्षेवि) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/( प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 


१२ | मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व मुख्य सचिव 
प्रकल्प, मुंबई लाक्षेवि) 
१३ | सह / उप सचिव (सेवा) प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव =| मुख्य सचिव 
विकास) 
१४ | आंतर वित्तसल्लागार व सह / उप प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव =| मुख्य सचिव 
सचिव विकास) 
१५ । सह/ उप सचिव (आस्था) सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व मुख्य सचिव 
लाक्षेवि) 
१६ | सह / उप सचिव (प्रशा) सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व मुख्य सचिव 
लाक्षेवि) 
qo | अधीक्षक अभियंता व सचिव, आंतर प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्पव =| मुख्य सचिव 
राज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर विकास) 
१८ | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे । प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
विकास महामंडळ, जळगांव विकास महामंडळ, जळगांव विकास) 
१९ | मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, कार्यकारी संचालक, गोदावरी सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
लाभक्षेत्र विकास, औरंगाबाद मराठवाडा पाटबंधारे विकास लाक्षेवि) 
महामंडळ, औरंगाबाद 
२० | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कार्यकारी संचालक, गोदावरी प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
औरंगाबाद मराठवाडा पाटबंधारे विकास विकास) 
महामंडळ, औरंगाबाद 
२१ | मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, | कार्यकारी संचाळक, गोदावरी सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
जलसंपदा विभाग, नाशिक मराठवाडा पाटबंधारे विकास लाक्षेवि) 
महामंडळ, औरंगाबाद 
२२ | मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, कार्यकारी संचालक, कोकण प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
जलसंपदा विभाग, मुंबई पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे । विकास) 
२३ | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, । कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
पुणे खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, | विकास) 
पुणे 
२४ | मुख्य अभियंता (वि.प्र),, जलसंपदा कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा | सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
विभाग, पुणे खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, | लाक्षेवि) 
पुणे 
२५ | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, । कार्यकारी संचालक, विदर्भ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 


नागपूर 


पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 


लाक्षेवि) 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/( प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 


२६ | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, | कार्यकारी संचालक, विदर्भ प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
अमरावती पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर | विकास) 
२७ | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, कार्यकारी संचालक, विदर्भ प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
नागपूर पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर | विकास) 
२८ | मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, कार्यकारी संचालक, विदर्भ प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
जलसंपदा विभाग, अमरावती पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर | विकास) 
२९ | मुख्य अभियंता, मध्यवती संकल्पचित्र | महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण | सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
संघटना, नाशिक जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, । लाक्षेवि) 
नाशिक 
३० । मुख्य लेखा परिक्षक जल व सिचन, । महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण | सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
औरंगाबाद जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, । लाक्षेवि) 
नाशिक 
३१ | मुख्य अभियंता, नियोजन व महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण । सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, | लाक्षेवि) 
नाशिक 
३२ | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), नाशिक । प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
नांदेड विकास) 
३३ | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिको मंडळ , । मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), नाशिक |। प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
पुणे विकास) 
३४ | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ , । मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), नाशिक । प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
कोल्हापूर विकास) 
३५ | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिको मंडळ , । मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), नाशिक |। प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
नागपूर विकास) 
३६ | अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), नाशिक । प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
नाशिक विकास) 
३७ | अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द मुख्य अभियंता (द.व प्र)व सहसचिव, | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 


उपसचिव (मोप्र-१) 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


विकास) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/( प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 


३८ | अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द मुख्य अभियंता (द.व प्र)व सहसचिव, | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
उपसचिव (मोप्र-२) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई । विकास) 

३९ | अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द मुख्य अभियंता (द.व प्र)व सहसचिव, | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
उपसचिव (लपा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई | विकास) 

४० | अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द मुख्य अभियंता (जसं) व सहसचिव, । प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
उपसचिव (frag) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई । विकास) 

४१ | अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द मुख्य अभियंता (जसं) व सहसचिव, । प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
उपसचिव (जस) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई | विकास) 

४२ | अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द मुख्य अभियंता (जस) व सहसचिव, | सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
उपसचिव (जवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई । लाक्षेवि) 

४३ | अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
उपसचिव (सिंव्य) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई । लाक्षेवि) 

४४ | अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
उपसचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई । लाक्षेवि) 

४५ | अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई- मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
प्रशासन मंत्रालय, मुंबई. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई । लाक्षेवि) 
(जुने नांव-म.ज.सु.प्र, मंत्रालय, मुंबई) 

४६ | अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी वाटप | मुख्य अभियंता (जस) व सहसचिव, | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
तंटा लवाद, पुणे जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई | विकास) 

४७ | अधीक्षक अभियंता व संचालक, महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण । सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
पाटबंधारे संशोधन व विकास जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, । लाक्षेवि) 
संचालनालय, पुणे नाशिक 

४८ | अधीक्षक अभियंता, विदर्भ ज.वि.व मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत | सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 


उ.सि.प्र.मंडळ, नागपूर 


प्रकल्प, मुंबई 


लाक्षेवि) 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/( प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 


४९ | अधीक्षक अभियंता, कोयना (faa) | मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत | सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
संकल्पचित्र मंडळ, पुणे प्रकल्प, मुंबई लाक्षेवि) 
५० | अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत | सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
जलविद्युत उपसा सिंचन मंडळ, प्रकल्प, मुंबई लाक्षेवि) 
जळगांव (जुने नांव घाटघर (वि.व यां.) 
मंडळ, कळवा, ठाणे) 
५१ | अधीक्षक अभियंता, बांधकाम मंडळ, | मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत । सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
कोल्हापूर प्रकल्प, मुंबई लाक्षेवि) 
५२ | अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्प मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
चित्र मंडळ, पुणे जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, | लाक्षेवि) 
पुणे 
५३ | अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
मंडळ, पुणे जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, । लाक्षेवि) 
पुणे 
५४ | अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
मंडळ, औरंगाबाद जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, । लाक्षेवि) 
पुणे 
५५ | अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
मंडळ, नागपूर जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, । लाक्षेवि) 
पुणे 
५६ | अधीक्षक अभियंता खारभूमी विकास | | मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
मंडळ, ठाणे जलसंपदा विभाग, मुंबई लाक्षेवि) 
५७ | अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक,ठाणे, | मुख्य अभियंता (द.व प्र)व सहसचिव, | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई । विकास) 
५८ | अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, पुणे, | मुख्य अभियंता (द.व प्र)व सहसचिव, | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई । विकास) 
५९ । अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, मुख्य अभियंता (द.व प्र)व सहसचिव, | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
नागपूर, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई । विकास) 
६० | अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, मुख्य अभियंता (द.व प्र)व सहसचिव, | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 


अमरावती, 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


विकास) 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/( प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 


६१ | अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, मुख्य अभियंता (द.व प्र)व सहसचिव, | प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
औरंगाबाद. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई | विकास) 
६२ | अवर सचिव a) सह / उप सचिव (सेवा) प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
विकास) 
६३ | अवर सचिव (सेवा) सह / उप सचिव (सेवा) प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
विकास) 
६४ | अवर सचिव (विधी) सह / उप सचिव (सेवा) प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
विकास) 
६५ | अवर सचिव क्षे.प्र.) सह / उप सचिव (सेवा) प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
विकास) 
६६ | अवर सचिव (अथी आंतर वित्त सल्लागार व सह / उप प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
सचिव विकास) 
६७ | सहायक संचालक (लेखा) आंतर वित्त सल्लागार व सह / उप प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
सचिव विकास) 
६८ । अवर सचिव (राकसे) सह / उप सचिव (प्रशा) सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
लाक्षेवि) 
६९ | अवर सचिव (संनि) सह / उप सचिव (प्रशा) सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
लाक्षेवि) 
७० | अवर सचिव (दक्षता) सह / उप सचिव (आस्था) प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व 
विकास) 
७१ | अवर सचिव (आस्था) सह / उप सचिव (आस्था) सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
लाक्षेवि) 
७२ | अवर सचिव (कामगार) सह / उप सचिव (आस्था) सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व 
लाक्षेवि) 
७३ | कार्यकारी अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा | अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा । मुख्य अभियंता (जस) व सहसचिव, 
लवाद, विशेष कक्ष, पुणे लवाद, विशेष कक्ष, पुणे जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७४ | कार्यकारी अभियंता दक्षता पथक, संबंधीत अधीक्षक अभियंता, दक्षता । मुख्य अभियंता (द.व प्र)व सहसचिव, 
ठाणे, पुणे, नागपूर, अमरावती, पथक जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
औरंगाबाद. 
७५ | ज्या पथकातील/ कार्यालयातील उप अभियंता व तत्सम अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे लगतचे प्रतिवेदन अधिकारी 
नसतील अशा अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी (अधीक्षक अभियंता/ मुख्य अभियंता ) 
प्रतिवेदनासह पुनर्विलोकित करतील. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


